सन २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशिर्ष २२३५ 8९०६ अंतर्गत वित्त विभागाने 
उपलब्ध करून दिलेल्या प्रमाणात निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५१/ का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-३० मार्च, २०२१. 


१. शासन झासन, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 

२. मा. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय सुमोटो रिट याचिका क्र.४/२०२०, दि.०३/०४/२०२० 

३. आयुक्त, महिला व बाल विकास यांचे पत्र क्र. बालग-/का-५/अनुदान-२०२०-२१/१६४६, 
दि.१६/०४/२०२० 


प्रस्तावना :- 


मागणी क्र. एक्स-१, मुख्य लेखाशिर्ष 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, 
बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (94)(09) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी 
संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ बी९०६) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बालसंगोपन योजनेसाठी सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या बाबीसाठी 
रु.१८००.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. स्वयंसेवी संस्था तसेच जिल्हा स्तरावरून 
बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षातमध्ये दुसऱ्या सहामाहीचे 
अनुदान अदा करण्यात आलेले नाही. यास्तव वित्त विभागने मान्यता दिल्यानुसार उपरोक्त लेखाशिर्षरअंतर्गत 
अर्थसंकल्पीत निधीतून सन २०२०-२१ या वर्षाचे दुसर्‍या सहामाहीचे बाल संगोपन योजनेचे प्रलंबित अनुदान 
आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्र. एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, 
समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (94)(09) बालसंगोपन 
योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ बी९०६) या लेखाशिर्षाअंतर्गत वित्त 
विभागाने सहमती दिल्यानुसार रकाना क्र. ४ नुसार रु. ६०.०० लक्ष (अक्षरी रु.साठ लाख फक्त) इतका निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५१/ का-०८ 


आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लक्ष) 
उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित | यापुर्वी प्रस्तावित 
अंदाज वितरीत वितरण 
1१111 २ ३ | ४. | 
2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १८००.०० ७५०.०० ६०.०० 
०२, समाजकल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 
)११५(संगोपन व काळजी) बाल संगोपन योजना (, 
११५)(०१बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना ( 
) (कार्यक्रम) सहायक अनुदान२२३५ बी९०६) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
२. हा शासन निर्णया वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सुचना व त्या 
विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८७/२०२१/व्यय-६, दि.२६/०३/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२६१८२७५६८६३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
ए 


st 

डर 93b4cead367c64cc21 bcd 
S | TA R A M J A R A N D ) E a7391e! 1064 ou=WOMEN AND CHILD 

DEVLOI ERNMENT OF MAHARASHTRA, 


PI १४ 
cn=RAVINDRA SITARAM JARANDE 
Date: 2021.03.30 18:27:50 405'30' 


(र. सि. जरांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५१/ का-०८ 


८. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

१०. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. उपायुक्त (बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍तालय,पुणे 

१३. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१४. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

१५. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१७. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१८.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. निवड नस्ती, का-०८. 


es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


